सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता एकात्मिक 
बाळ विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत 
अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यासाठी 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०२४/प्र.क्र.६५/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय,मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक: १३ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- १. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालय, मुंबई यांचे 
दि.१९/७/२०२४ चे पत्र, 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक BAF २०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, 
दि.२५/७/२०२४, 


शासन निर्णय:- 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येते. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता 
मागणी क्रमांक-एक्स-१ मुख्य लेखाशिर्ष २२३६- पोषण आहार अंतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजनेंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी यांचे माहे जुले व ऑगस्ट, २०२४ या महिन्यांचे वेतन, ७व्या वेतन आयोगाची 
थकबाकी व महागाई भत्ता फरक अदा करण्यासाठी वितरित करण्यास खालील विवरणपत्रातील रकाना 
क्रमांक-२ मधील लेखाशीर्ष/उद्दिष्टाकरिता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे एकुण रु.१०७.५५ कोटी ( रुपये एकशे 
सात कोटी पंचावन्न लक्ष फक्त )इतका निधी वितरित व खर्च करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता 

देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ. लेखाशिर्ष व बाब अर्थसंकल्पीय । यापूर्वी | प्रस्तावित 
क्र तरतूद वितरीत | वितरण 
(२०२४-२५) | तरतूद 
ze 2 3 | 8 4 
मागणी क्र. X-9 
। २२३६, पोषण आहार 
१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 
(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, १७९६३.०० | ४०००.०० | १८४५.२४ 
(0०८) (०५) अंगणवाडी सेवा (अतिरिक्‍त राज्य हिस्सा १००%) 
(कार्यक्रम) (२२३६१९४५) 
०१ वेतन 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.६५/का-७अ 


अ.क्र लेखाशिर्ष व बाब अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी । प्रस्तावित 
तरतूद वितरीत | वितरण 
(२०२४-२५) | तरतूद 
Lad 2 3 | ok | 4 
मागणी क्र. X-9 
२ (००)(०६) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 


अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत अंगणवाडी 
सेवेसाठी जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदान 
अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००% (२२३६-२१७३), 
३६ सहायक अनुदाने(वेतन) ४६६२६.९२ | १२०००.०० | ८९१०.०० 


एकूण ६४५९०.३४ | १६०००.०० | १०७५५.२४ 


२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई हे 
राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांनी केंद्र शासनाच्या मागदर्शक सूचनांचे तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त 
विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर 
पालन करावे. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१०/व्यय-६, दिनांक ०९/०८/२०२४ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०८१३१८१०२०७५३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by SHIVAJI P KARWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=46ec07554eac404147684ed8b27adc8a 1c2a7 8fe8ffea3c9dd01377e25f76a3 
6, postalCode=400032, st=M: ht 


57 9FDC49AAE09A 107A14D18D2E6E7 AEC6E608DE79CB8407CA0E64 
638BB98CDBO, cn=SHIVAJI P KARW/ 
Date: 2024.08.13 18:27:04 +05'30 


(शिवाजी पां. कारवार) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 
२. महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
३. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिळा व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
(आयुक्तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 
४. सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास ( आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२४/प्र.क्र.६५/का-७अ 


. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, (आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 
. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, ( आयुक्‍्तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत ), 
. कार्यासन(व्यय-६/अर्थसंकल्प-७) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
कक्ष अधिकारी (का.४), महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१०.निवड नस्ती-का.७ अ 


दट? ७ ७ :0 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


